मौळाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत.-सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९,दिनांक २५ जुन, २०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१३/प्र.क्र.९२/का-९,दिनांक १२ मे, २०१६ 
3) शासन निर्णय क्रमांक: ABTA -२०१९/प्र.क्र.८१/का-९,दिनांक २७ जून,२०१९ 
४) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो -२०१९/प्र.क्र.७९/का-९,दिनांक २८ जून,२०१९ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दिनांक ०८ जुळे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध 
करण्याकरीता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसोवा आयोग/बॅकीग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी 
तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणा-या सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि 
इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करण्याकरिता संदर्भ क्र.१ 
अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या शहरांमध्ये 
अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भीय क्र.२, 
दिनांक १२.०५.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, औरंगाबाद केंद्रासाठी ३ वर्षासाठी अल इखलास एज्युकेशन अँण्ड 
वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. सदर संस्थेस सन २०१६-१७, सन 
२०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वर्षासाठीचे प्रथम व द्वितीय टप्पा अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. आता संस्थेने 
उर्वरित अंतिम टप्पा अनुदान मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. 
३. उपरोक्त अल इखलास एज्युकेडान अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेनी सादर केलेल्या 
अनुदान मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी करुन संदर्भ क्र.१ दिनांक २५.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या 
तरतूदीनुसार अतिम निकाल प्राप्त असलेल्या विदयार्थाच्या संख्येनुसार अनुदान मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ 
मधील तरतूदीची पूर्तता करणा-या व ८५ % उपस्थिती तसेच अंतिम निकाल प्राप्त असलेल्या विदयार्थ्याच्या 
संख्येनुसार अल इखलास एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या औरंगाबाद केंद्रावरील प्रशिक्षण 
संस्थेला अनुदान मंजुर करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार सन २०१९-२० आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय केलेल्या रु.४.०० कोटीपैकी, 
संदर्भ क्र.५, दिनांक ०८.०७.२०१९ च्या वित्त विभागाचे परिपत्रकानुसार माहे एप्रिळ ते डिसेंबर, २०१९ या ९ 
महिन्याकरीता एकूण अर्थसंकल्पीस निधीपैकी ६०% निधी वितरणास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर 
योजनेअंतर्गत रु.२.४० कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३, दिनांक २७.०६.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये, रु.२६,२७,०००/- व संदर्भ HY दिनांक २८.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.८०,०००/- 
एवढा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सबब, उर्वरित रु.२,१२,९३,०००/- (अक्षरी रुपये दोनकोटी बारा लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 


त्र्याण्णव हजार फक्त) एवढा निधी शिल्लक आहे. शिल्लक तरतुदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अल 
इखलास एज्युकेडान अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस रु.५,४०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष चाळीस 
हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम sextet 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. 

२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा. तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण 
संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट-ब येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट 
देतील. संस्थेने शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास 
संस्थेवर कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


8. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व परिच्छेद व सोबतच्या परीशिष्ठामधीळ सर्व अटीची पुर्तता करीत 
आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१)(०१) मोफत शिकवणी व 
संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०९१५४९२१२०१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane se 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अध्यक्ष, अल इखलास एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद (पत्राने) 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
६. महालेखापाल , १/२ (७लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


Sa निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


परिशिष्ट - "अ" 
अ. ष्‌ संस्थेचे ।अभ्यासक्रम ।मंजूर ।८५% संस्थांना अदा टप्पानिहाय अनुदान ।मंजूर अनुदान 
क्र नांव विद्यार्थीउपस्थिती करण्यात यावयाची मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु) 
संख्या पूर्ण रक्‍कम / निधी 
असलेले 
विद्यार्थी 
संख्या 
२ ३ 8 4 & 9 ८ र 
4 | रंगाबाद अल १० वी अनुत्तीर्ण १०० |१०० इयत्ता १०वी अंतिम निकालानंतर | ८०,०००/- 
इखलास वविद्यार्थ्यांकरीता प्रतिविद्यार्थी २०% 
एज्युकेशन|विशेष रु.४०००/- =(900x¥000x20)/ 
अँण्ड शिकवणी वर्ग १०० = 
वेल्फेअर RAT २०१६-१७ रु.८०,०००/- 
सोसायटी | करीता 
औरंगाबाद 
१२ वी अनुत्तीर्ण,१०० ।१०० इयत्ता १२वी अंतिम निकालानंतर | १,००,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरी प्रतिविद्यार्थी २०% 
विशेष रु.५०००/- =(100x4000x20)/ 
शिकवणी वर्ग १०० > 
सन २०१६-१७ रु.१,००,०००/- 
करीता 
qo वी अनुत्तीर्ण|१०० |।१०० इयत्ता १०वी अंतिम निकालानंतर | ८०,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरी प्रतिविद्यार्थी २०% 
विशेष रु.४०००/- --(१००५४०००%२०/ 
शिकवणी वर्ग १०० = 
सन २०१७-१८ रु.८०,०००/- 
करीता 
१२ वी अनुत्तीर्ण,१०० |१०० इयत्ता १२वी अंतिम निकालानंतर | १,००,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरी प्रतिविद्यार्थी २०% 
विशेष रु.५०००/- =(100x4000x2o0)/ 
शिकवणी वर्ग १०० = 
सन २०१७-१८ रु.१,००,०००/- 
करीता 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 


qo वी अनुत्तीर्ण १०० |।१०० इयत्ता १०वी अंतिम निकालानंतर | ८०,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरी प्रतिविद्यार्थी २०% 
fears रु.४०००/- =(100x¥000x20)/ 
शिकवणी वर्ग १०० = 
सन २०१८-१९ रु.८०,०००/- 
करीता 
१२ वी अनुत्तीर्ण १०० |१०० इयत्ता १२वी अंतिम निकालानंतर | १,००,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरी प्रतिविद्यार्थी २०% 
विशेष रु.५०००/- =(900x4000xQ0)/ 
शिकवणी वर्ग १०० = 
सन २०१८-१९ रु.१,००,०००/- 
करीता 
एकूण रु.५,४०,०००/ 
एकूण अक्षरी रुपये पाच लक्ष चाळीस हजार फक्त 


ढ Digitally si inesh M. Sona 
DN: c=IN, ‘nment Of Maharashtra, ou: 
e Departm ostalCode=400032, hi 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e092 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A, 
O n aVa Nn e 13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2019.08.09 15:56:53 +05'30" 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


aa निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 


परिशिष्ट "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१००/का-९, दि. ऑगस्ट, २०१९ अन्वये 
वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 


अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची 
राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


KEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


